RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31733 
Reg . No. MCS/173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक ७२] 


बुधवार , जुलै २६, २०१७/ श्रावण ४, शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १२१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २५ जुलै २०१७ 

अधिसूचना 


चौकशी आयोग अधिनियम , १ ९ ५२. 

क्रमांक एमआयएन-१२१६ / ७५१/ प्र.क्र . २४० / २१. - ज्याअर्थी, मा . न्यायमूर्ती (निवृत्त ) श्री. डी. एस . झोटींग, एक सदस्यीय चौकशी समिती 
यांची दिनांक २३ जून २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे तत्कालीन मा . मंत्री महसूल यांच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या भोसरी , 
जिल्हा पुणे येथील जमीन खरेदी गैरव्यवहारातील सहभागाबद्दल न्यायालयीन चौकशी करण्याकरिता नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, मा . न्यायमूर्ती (निवृत्त) श्री . डी . एस . झोटींग, एक सदस्यीय चौकशी समितीने चौकशीचा अहवाल शासनास दिनांक ३० जून 
२०१७ रोजी सादर केला असल्याने चौकशी आयोग अधिनियम, १९ ५२ च्या कलम ७ नुसार समितीचे अस्तित्त्व संपुष्टात येत असल्याची अधिसूचना 
निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

आणि त्याअर्थी, मा . न्यायमूर्ती (निवृत्त) श्री . डी . एस. झोटींग, एक सदस्यीय चौकशी समितीचे अस्तित्त्व दिनांक १५ जुलै २०१७ पासून 
संपुष्टात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सो . ना . 


बागुल , 
शासनाचे सहसचिव. 


( १ ) 


भाग चार - अ - १२१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जुलै २६, २०१७/ श्रावण ४, शके १९ ३ ९ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 25th July 2017 


NOTIFICATION 


COMMISSIONS OF INQUIRY ACT, 1952. 


No.MIN - 1216 / 751/C.R . 240 /21. — Whereas the Governmentof Maharashtra has appointed vide 
Government Resolution dated 23rd June 2016 , Hon ble Justice Shri D. S. Zoting (Retd .), Onemember 
Committee, to conduct Judicial inquiry of the then Hon ble Minister , Revenue ofhis involvement in 
the land purchasing irregularities at Maharashtra Industrial Development Corporation , Bhosari, 
Pune. 


And Whereas , Hon ble Justice Shri D. S. Zoting (Retd .), Onemember Committee has submitted 
inquiry Report to the Government on 30th June 2017 and therefore, it is under consideration of the 
Government that a notification required to be issued under section 7 of the Commission of inquiry 
Act, 1952 that the Committee cease to exist . 

Now , therefore , the Hon ble Justice Shri D. S. Zoting (Retd .), OneMember Committee cease to 
exist from 15th July 2017 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


S. N. BAGUL , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


